राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग,मुंबई, राज्य 
आयोगाचे नागपूर व औरंगाबाद परिक्रमा खंडपीठ आणि 
अधिनस्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगासाठी 
निर्माण करण्यात आलेल्या ४९७ अस्थायी पदांना 
दि.१/९/२०२३ ते दि.२९/२/२०२४ या कालावधी करीता 
मुदतवाढ देण्याबाबत ..... 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण1-२०१९/प्र.क्र.२१/ग्रा.सं.४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक,मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २६ सप्टेंबर, २०२३. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय वित्त विभाग,क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आपुक,दि.३१.८.२०२३ व 
दि.६.९.२०२३ चे शुद्धीपत्रक 
२) शा.नि,अ.ना.पु.व.व ग्रा.सं.वि.क्र.ग्रासंक-२०१९/प्र.क्र.२१/ग्रा.सं.४, दि.०३.०३.२०२३ 
३) शा.नि,अ.ना.पु.व.व ग्रा.सं.वि.क्र.संकिर्ण-१०१७/प्र.क्र.१५६/ना.पु.१२, दि.१८.४.२०२२ 


शासन निर्णय :- 


ग्राहक संरक्षण अधिनियम, १९८६ अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या राज्य स्तरावर राज्य 
ग्राहक तक्रार निवारण आयोग तसेच नागपूर व औरंगाबाद येथील खंडपीठ आणि जिल्हा स्तरावर, 
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचांची या कार्यालयांकरीता वेळोवेळी आवश्‍यकतेनुसार 
अधिकारी/कर्मचारी वृदांची एकूण ४९७ अस्थायी पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. सदर पदांच्या 
आकृतीबंधास संदर्भ क्र.३ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात आलेली आहे. सदर पदांमध्ये राज्य 
ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या नियमित ३९९ पदे तसेच बाह्ययंत्रणेद्दारे घ्यावयाच्या ९८ 
मनुष्यबळाच्या सेवा अशा एकुण ४९७ पदांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. 
२. उपरोक्त वित्त विभागाचे संदर्भ क्र.१ अन्वये विभागाला दिलेल्या अधिकारांचा वापर करुन 
राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या व त्यांच्या अधिनस्त कार्यालयांच्या ४९७ अस्थायी पदांना 
दि.०१/०३/२०२३ ते दि.३१/०८/२०२३ या कालावधीकरीता संदर्भ क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये 
मुदतवाढ देण्यात आली होती. 
३. उपरोक्त संदर्भ क्र.१ अन्वये विभागाला दिलेल्या अधिकारांचा वापर करुन राज्य ग्राहक तक्रार 
निवारण आयोगाच्या व त्यांच्या अधिनस्त कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील एकूण ४९७ अस्थायी पदांना 
या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट “अ” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे दिनांक ०१/०९/२०२३ ते 
दि.२९/०२/२०२४ या कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून मंजूरी 
याव्दारे देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.२१/ग्रा.सं.४ 


१) प्रस्तावित ४९७ पदांपैकी कोणतेही पद सहा महिन्यांपेक्ष जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नसावे. 

२) सदर पदांवरील वेतनाचा खर्च वित्तीय वर्ष २०२२-२३ च्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. 

३) प्रस्तावित पदे ही सुधारित आकृतीबंधातील मंजूर असून त्यामुळे सुधारित आकृतीबंधात अथवा 
संवर्गातही बदल होणार नाही. 


४. यासाठी होणारा खर्च, “मागणी क्रमांक एम २ -२४०८ अन्न साठवण व वखार साठवण १०१, 
प्रापण व पुरवठा (०४) ग्राहक संरक्षण अधिनियम, १९८६ अन्वये राज्य परिषद, राज्य आयोग आणि 
जिल्हा मंच स्थापना करणे (०४) (०१) मुंबई शहर, (२४०८ ०२५१) आणि (०४)(०२) मुफसल 
(२४०८०२६२) Gadd, अनिवार्य, ०१ वेतन”या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन 
२०२३-२४ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर केलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
५. BET AIR निर्णय, वित्त विभागाचे संदर्भ क्र.१ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२३०९२६१६०६२०६१०६ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

KATIKAR यी 


CIVIL SUPPLIES AND CONSUMER PROTECTION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=f3ed7c4a70450333ddeb12360222b6eeba04baea8be 


P AD M AV ATI 7dd665a54ae68862230de, postalCode=400032, 
‘st=Mahi itr 


‘Maharashtra, 
serialNumber=EC2D6C76E02D91EE9F7 1EFEO12213AB98AS6F 


DCC6BFFBSCE4EF3FAFA682EB741, cn=KATIKAR PADMAVATI 
NARSINHA a 


Date: 2023.09.27 12:41:39 +05'30' 


(प.न.काटीकर) 
सोबत : परिशिष्ट “अ कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२(लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२(लेखा व लेखापरीक्षा), मुंबई/नागपूर. 
) अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई. 

) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी , मुंबई. 

) वित्तविभाग, व्यय -१०/अर्थसं-१६/वित्तीय सुधारणा. 
) 

) 

) 

) 


वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग. 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

प्रबंधक(प्रशासन),राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई (२ प्रती) 

प्रबंधक(विधी), राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, परिक्रमा खंडपीठ, नागपूर/ औरंगाबाद. 
१०) प्रबंधक, सर्व जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग. 

११) कार्यासन अधिकारी(ना.पु.१२), अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय. 

92) निवडनस्ती ग्रा.सं.४. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.२१/ग्रा.सं.४ 


परिशिष्ट -अ 
शासन निर्णय क्र.संकीर्ण २०१९ /प्र.क्र.२१/ग्रासं-४ 
दि.०१/०९/२०२३ ते २९/०२/२०२४ पर्यंत अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्यास मुदतवाढ 


अ) राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई 
अ.क्र पदाचे नाव पदसंख्या 
ff; प्रबंधक (विधी) [--—— 4 — —_] 
2 प्रबंधक 1१ 
३ लेखाधिकारी 1१ | 
४ लघुलेखक (उच्च श्रेणी) ३ 
षु लघुलेखक (निम्न श्रेणी) २ 
& अधिक्षक २ 
जनसंपर्क अधिकारी शिका 
ह शिरस्तेदार ३ 
९ सहायक अधिक्षक २ 
|______ खळ. «'| ० वरिष्ठ लिपिक २ 
i आशा १ वरिष्ठ अभिलळेखापाल i ae 
१२ लिपिक टंकलेखक ६ 
१३ बेलिफ ._ रष. 71111) 
१४ वाहन चालक ॥॥. ७७ णा 
१५ पोलीस शिपाई es: 
१६ डहिपाई ७ 
१७ रखवालदार ae. ee 
q¢ सफाई कामगार a गे... 
एकूण ३७ 
ब) जिल्हा आयोग 
अ.क्र पदाचे नाव पदसंख्या 
Pf प्रबंधक (वर्ग-२) (राजपत्रित) ४० 
२ लघुलेखक (उच्च श्रेणी) ३६ 
३ लघुलेखक (निम्न श्रेणी) ४० 
४ सहायक लेखा अधिकारी ४० 
५ शिरस्तेदार ४० 
६ सहायक अधिक्षक ४० 
७ अभिलेखापाल ४० 
टू लिपिक टंकलेखक ७६ 
र डिपाई ८० 
एकूण ४३२ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.२१/ग्रा.सं.४ 


क) राज्य आयोगाचे नागपूर परिक्रमा खंडपीठ 


अ.क्र पदाचे नाव पदसंख्या 
शिका ळा प्रबंधक (विधी) a ee 
२ लेखाधिकारी a के 1____-0| 
3 लघुलेखक (Seq श्रेणी) २ 
४ शिरस्तेदार २ 
५ अधिक्षक a: an 
६ लिपिक टंकलेखक ३ 
७ rats 3 
ह रखवालदार || बी. | 
एकूण १४ 
ड) राज्य आयोगाचे औरंगाबाद परिक्रमा खंडपीठ 
अ.क्र पदाचे नाव पदसंख्या 

|... Se प्रबंधक (विधी) a. | 
२ लेखाधिकारी 1.11 ती. 
३ लघुलेखक (उच्च श्रेणी) २ 
४ शिरस्तेदार २ 
षु अधिक्षक 1१ | 
६ लिपिक टंकलेखक 3 
७ rots 3 
é रखवालदार eT 
एकूण १४ 

एकुण (अ--ब--क--ड) ४९७ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


